पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना 
सन २०१८ मध्ये मृग बहाराकरिता राज्य हिस्साची 
रक्‍कम विमा कंपनीस वितरीत करण्यासाठी मंजुरी 
देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/प्र.क्र.०८/१० अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १७ सप्टेंबर २०१९ 


वाचा - 
१. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क.४४/अर्थ-३, दि.१/४/२०१९ 
२. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३- अ, दि.२५.०४.२०१८ 
. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३- अ, दि.२४.०९.२०१८ 
. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र.फवियो-२०१९/प्र.क्र.०८/१०-अ, दि.२४.१.२०१९ 
५. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. फवियो-२०१९/प्र.क्र.०८/१०-अ, दि.१३.६.२०१९ 
. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क.९२/अर्थ-३, दि.८/७/२०१९ 
७. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जाक्र.कृआ/मु.सां/पुहआफपिवियो/अ.मा./२९९/१९, 
दि.११.९.२०१९ 


अ) 


o 


an 


प्रस्तावना :- 

शेतकऱ्यांच्या फळ पिकांना हवामान sea पासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक 
स्थैर्य आबाधीत राखण्याच्या दृष्टीने मदत व्हावी, त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने पुर्नरचित हवमान आधारित 
फळपिक विमा योजना सन २०१८ राबविण्यात येत आहे.विविध हवामान धोक्यांमुळे फळपिकाच्या 
उत्पादकतेवर विपरीत परीणाम होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट येते. पर्यायाने होतकऱ्यांना 
अपेक्षीत उत्पादन न मिळाल्याने आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते. या सर्व बाबींचा विचार करुन 
शेतकऱयांना फळपिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणुन पुनर्रचित हवामान आधारीत 
फळपीक विमा योजना सन २०१८ मध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, पेरू व चिकू (मृग बहार) या ५ पिकांसाठी 
जिल्हयामध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरुन राबविण्यात आली आहे. 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतंर्गत पुर्नरचित हवामान आधरित फळपिक विमा योजना सन २०१८ 
मध्ये राबविण्यासाठी संदर्भ क्र.२ मधील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भ 
क्र. 3 च्या शासन निर्णयान्वये रक्‍कम रु.५८,४७,३८,०५७/- वितरीत करण्यात आलेला आहे, संदर्भ क्र. 
४ च्या शासन निर्णयान्वये रक्‍कम रु.१६३,३५,५४,०८४/- वितरीत करण्यात आलेला आहे, तसेच संदर्भ 
क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये रक्‍कम रू.४६,१४,५९,१२५/- वितरीत करण्यात आलेला आहे Wax 
योजनेत सन २०१८ मध्ये मृग बहारासाठी सहभागी कंपन्यांनी मागणी केल्यानुसार राज्य हिस्सा 
अनुदानाची मागणी संदर्भ क्र.७ अन्वये कृषी आयुक्तालयाने सादर केल्यानुसार राज्य हिस्साच्या रक्‍कमेस 
वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचारधिन होती. त्याअनुषंगाने खाळीलप्रमाणे शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/प्र.क्र.०८/१० अ, 


शासन निर्णय :- 


पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना सन २०१८-१९ (मृग बहार) अंतर्गत कृषि 


आयुक्तालयाने सादर केलेली मागणीचा विचार करता, विमा कंपन्यांना रू. ५,६४,७१,०३८/- इतकी रक्‍कम 
खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे:- 


'पीएमएफबीवाय पोएंगपफरबे तय विमा कंपनीच्या | रकाना ५व ६ 
पोर्टल वरील दि. मागणी पैकी विमा 
oe एकुण वितरीत पोर्टलनुसार Sunita 
विमा कंपनीचे | ११/०९/२०१९ स्थित a प्रलंबीत शाज्य पत्रकानुसार कंपनीस देय 
अ.क्र. मो राज्य हिस्सा प्रलंबीत राज्य मिलत me 
नाव आकडेवारी नुसार प्रलंबीत राज्य | उर्वरीत राज्य 
मंजुर राज्यहिस्सा अनुदान रक्‍्कमरु. | हिस्सा अनुदान अनुदान अनुदान 
मंजुर राज्यहिस्सा मन हिस्सा अनुदान | हिस्सा अनुदान 
अनुदान रक्‍कम रु. : रक्कम रु. रक्कम रु. 
| a | २ ३ Foe षु गी | ow 
[१ | टाटा एआयजी | १,४९,४२,८७,६२८ | 9,86, 20,062,039 | २,२२,१४,८९७ । 2,42,04,299 | २,२२,१४,८९७ 
2 | एफकोटोकीयो | १४,३८,०६,८३८ १३,५७,९८,०६४ ८०,०८,७७४ ८१,९६,७१३ ८०,०८,७७३ 
३ ay इंडिया ३,३६,५५,९०८ ३,१८,०७,०८५ १८,४८,८२२ ११,५२,०२६ ११,५२,०२६ 
8 एस.आय.बी. १,०६,५२,२४,५९२३ १,०४,००,७३,३८६ २,५१,५१,२०७ २,५०,९५,३४२ | २,५०,९५,३४२ 
एकुण २,७३,६९,७४,९६७ | २,६७,९७,५१,२६६ ५,७२,२३,७०१ ५,९७,१९,२९२ | ५,६४,७१,०३८ 
२. प्रस्तुत बाबीवर होणरा खर्च खाळील लेखाशिर्षाखाली भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र. डी -३ 
२४०१ - पीक संवर्धन 
११०, पीक विमा 


(००)(०७) हवामान आधारित फळपीक विमा योजना राज्य हिस्सा 


(२४०१ ९४०२) ३३-अर्थसहाय्य 


३. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

४. सदर निधी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मधील मार्गदर्शक सुचनांनुसार खर्च 
करण्यात यावा. 

५. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क.९२/अर्थ-३, अन्वये 
दि.०८.०७.२०१९ प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 
६. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१७१३१८१२२९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Neeta Eknath 


प्रति, 


Shinde 


Digitally signed by Neeta छता 
ण 


mber 


(निता शिंदे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/प्र.क्र.०८/१० अ, 


२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

३. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

८. सहाय्यक संचालक (लेख), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१०.महाळेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

११.वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

१२.उप सचिव (99-31 /2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

१३.कक्ष अधिकारी (२- 3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई -३२ 

१४.विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा मजला, दलाल 
स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३ 

१५.निवड नस्ती (कार्यासन १०-ओ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


